आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात महात्मा ज्योतिराव 
फुळे जन आरोग्य योजनेसाठी निधी 
वितरण 

लेखाशीर्ष-२२१० जी २८९ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०५/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २३ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
दि:०८७२.२०२३ FF.9§.03.2023 
2 आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.५/कार्या-६,दि.३०.६.२०२२, 
दि.२८.१०.२०२२ व दि.२८.१२.२०२२. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र. पूरक-२०२२/प्र.क्र.२८६/आरोग्य-६. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माहे डिसेंबर, 


२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागणीद्वारे प्राप्त झालेला 


रु.२९४६.०४०६१ Greg इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.3 अन्वये प्राप्त 


प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 


२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली महात्मा ज्योतिराव फुले जन 


आरोग्य योजनेंतर्गत महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माहे डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर 


करण्यात आलेल्या पुरवणी मागणीद्वारे प्राप्त झालेला रु.२९४६.०४०६१ लाख इतका निधी दि.१.१.२०२३ ते 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 


दि.३१.३.२०२३ च्या विमा हप्त्यासाठी कमी प्राप्त झाळेळा रु.४७०.०३७२६ लाख व दि.१.४.२०२३ ते 


दि.३०.६.२०२३ या कालावधीतील विमा हप्ता प्रदानासाठी रु.२४७६.००३३५ लाख याप्रमाणे सन 2022-23 


च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव =| लेखाशीर्ष बाब सन २०२२-२३ | यापूर्वीवितरीत | सदर शासन 
मधील करण्यात | निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीय | आलेला निधी करण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 
|... . eee | > ३५. तह. _| ५ & 
महात्मा ज्योतिराव | 2290 जी | ३१-सहायक 
फुले जन आरोग्य | २८९ अनुदाने ९९४६.०४ ७०००.०० २९४६.०४०६१ 
योजना (वेतनेतर) 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.२९४६.०४०६१ लाख (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी सेहेचाळीस लाख 


चार हजार एकसष्ट फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य 


विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 


यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन 


परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पाळन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 


विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 


अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उदिष्टाबाबतची माहिती, निधी 


उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 


लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२३२/व्यय-१४, दि.१०.०३.२०२३ अन्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१९५९२८५९२४ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार daar? ~=6h) RAJENDRA) .». 


DN: 
ou: 


itally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DEVARAM === 
BHAWARI 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. २व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


